केंद्र सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना 
सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे राबविण्यासाठी 
जिल्हास्तरावर स्वतंत्र चालू बँक खाते उघडण्यास मान्यता 
प्रदान करणे आणि मेकर व चेकर यांची नियुक्‍ती करणे. 


महाराष्ट्र शासन 
कृषी, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएम-२०१७/प्र.क्र.४५/१७/भाग-१/२-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक: १८ मार्च, २०२१. 
संदर्भ: 
कृषि व पदुम विभाग समक्रमांक शासन निर्णय दि. २७.०९.२०१७. 
केंद्र शासनाच्या दि. २९.०७.२०२० रोजीच्या मार्गदर्शक सूचना. 
कृषि व पदुम विभाग शासन निर्णय क्र.संकीर्ण२०२०/प्र.क्र.१२०/९ओ दि. २३.१२.२०२० 
नोडल अधिकारी (PMFME) तथा संचालक, कृषि प्रक्रिया व नियोजन, कृषि आयुक्तालय, पुणे यांचे 
पत्र क्र.जा.क्र.कृप्रवनि/०१॥/॥४/२४६६/२०२० दि. १८.०१.२०२१. 


Cc “७ A -0 


प्रस्तावना : 
कृषि विभागामार्फत राबविण्यात येणाऱ्या केंद्र पुरस्कृत व केंद्र सहाय्यीत योजना सार्वजनिक वित्तीय 
व्यवस्थापन प्रणालीव्दारे (PFMS) राबविण्याचा निर्णय संदर्भ क्र. १ अन्वये घेण्यात आला आहे. 
२. संदर्भ क्र. २ च्या मार्गदर्शक सूचनांस अनुसरुन संदर्भ क्र. ३ अन्वये केंद्र सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न 
प्रक्रिया उद्योग योजना राज्यात राबविण्यास मान्यता प्रदान करण्यात आली आहे. कृषि आयुक्तालयाच्या नावे 
उघडण्यात आलेल्या चाळू बँक खात्यातील आर्थिक व्यवहार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे 
करण्यासाठी कृषि आयुक्तालयातील लेखाधिकारी लेखा-१ यांची “मेकर” आणि सहाय्यक संचालक, लेखा-१ 
यांची “चेकर” म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. जिल्हास्तरावर जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी यांच्या नावे स्वतंत्र चाळू बँक खाते उघडण्यास मान्यता देण्याची व सदर बँक खात्यातील आर्थिक 
व्यवहार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे करण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांची “मेकर” व जिल्हा 
अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयातील लेखाधिकारी/अधिक्षक यांची “प्राथमिक चेकर” व जिल्हा अधिक्षक कृषि 
अधिकारी यांची “अंतिम चेकर” म्हणून नियुक्‍ती करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. त्यास अनुसरुन 
खालीलप्रमाणे शासन निर्णय घेत आहे. 


शासन निर्णय: 

केंद्र सहाय्यित प्रधानमंत्री सूक्ष्म अन्न प्रक्रिया उद्योग योजना या योजनेकरिता कृषि आयुक्तालय स्तरावर 
उघडण्यात आलेल्या चाळू बँक खात्यातील आर्थिक व्यवहार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे 
करण्यासाठी कृषि आयुक्तालयातील लेखाधिकारी ळेखा-१ यांची “मेकर” आणि सहाय्यक संचालक लेखा-१ 
यांची “चेकर” म्हणून नियुक्‍ती करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 
२. सदर योजना जिल्हास्तरावर सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे राबविण्याकरिता जिल्हा 
अधिक्षक कृषि अधिकारी यांच्या नावे स्टेट बँक ऑफ इंडिया या बँकेमध्ये स्वतंत्र चाळू बँक खाते उघडण्यास 
मान्यता देण्यात येत आहे. सदर बँक खात्यातील आर्थिक व्यवहार सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीद्वारे 
करण्यासाठी तालुका कृषि अधिकारी यांची “मेकर” व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी कार्यालयातील 


शासन निर्णय क्रमांकः पीएफएम-२०१७/प्र.क्र.४५/१७/भाग-१/२-ओ 

लेखाधिकारी/अधिक्षक यांची “प्राथमिक dar” व जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी यांची “अंतिम चेकर” म्हणून 
नियुक्‍ती करण्यास मान्यता प्रदान करण्यात येत आहे. 

३. सदर शासन निर्णय संदर्भ क्र. १ च्या शासन निर्णयान्वये दिलेल्या सूचना आणि अटी व शातींच्या पूर्तता 
करण्याच्या अधीन राहून निर्गमित करण्यात येत आहे. 

४. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२१०३१८१६५५१५२९०१ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


राज्यपाल — यांच्या आदेशानुसार व नावाने Digitally signed by Suhas Madhusudan Sakpal 
महाराष्ट्राचे ष्ट्रा राज्यपाल याच्या आ शानुसार व नावान. जीत ककल का नवमी ह गा 
S u h a ५ M a d h u S u d a N1. cepartme: talCode=400032, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=0° \d98f36fbc9248265 1736143 1b8166fce7745d35b95 
fa79159b8fb74478, 
S a k p a | serialNumber=82434617b1f4c6035b3cc29788b8d394a52fb3edabf 
¢26b4e85ebc2af7c45ff9, cn=Suhas Madhusudan Sakpal 1 
Date: 2021.03.18 17:00:54 +05'30' 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१. सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

२. आयुक्‍त (कृषि), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

३. संचालक (सवी, कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

४. कृषि सह संचालक (सर्वी, कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 

५. संचालक (लेखा व कोषागारे), मुंबई. 

६. सहसंचालक (सुधारणा) संचालनालय,लेखा व कोषागारे,नवीन प्रशासकीय भवन,५ वा मजला, मंत्रालय, 
मुंबई. 

७. सर्व विभागीय कृषि सहसंचालक. 

८. महालेखाकार कार्यालय, मुंबई /नागपूर. 

९. सहसचिव/उप सचिव/अवरसचिव/कक्ष अधिकारी(का ९-अ), कृषि विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१०. सहाय्यक संचालक (लेखा-१/२), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

११. वित्त विभाग (व्यय -२/अर्थ-१३/कोषा प्रज्ञा-५), मंत्रालय, मुंबई. 

१२. लेखाधिकारी (अर्थसंकल्प), कृषि आयुक्तालय, पुणे. 

१३. उप महाप्रबंधक, डिजिटल आणि लेणदेण बँकींग शासकिय व्यावसायिक विभाग, सायनरजी सी-६/जी 
ब्लॉक बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स, बांद्रा पूर्व मुंबई- ४०० ०५१. 

१४. निवड नस्ती (कार्यासन २-ओ). 


